महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
पदव्युत्तर पदवी अर्हताधारक वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गात 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३०७/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०२० 
वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र. ३१२ ओ/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मवैआसे/कक्ष-१/टे-२/पदोन्नती जिशाचि-इतिवृत्त/ 
विपस-१९/१७४६/१९, दि. १८.१०.२०१९ 


शासन आदेश:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) 
मधील पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन Fetes 
मधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील “जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील” पदावर या 
आदेशाव्दारे विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. प्रस्तुत पदोन्नतीनंतर संबंधित वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांची पदस्थापना खालील विवरणपत्रामधील “स्तंभ-४” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
4 . | डॉ. संजय एम. गांगुड, वैद्यकीय अधिकारी | अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालय, नाशिक कुरखेडा, जि. गडचिरोली 
२. | डा. दिलीप आर. फुगारे, वैद्यकीय अधिकारी, । अ.जा. । वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
ग्रामीण रुग्णालय भोकर, जि. नांदेड मुदखेड, जि. नांदेड 
३. | डा संजय देवबा वाठोरे, वैद्यकीय अधिकारी, | अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
सामान्य रुग्णालय, ठाणे मुरबाड, जि. ठाणे 
४. | SI. चंद्रकांत कुंडलिकराव यादव, वैद्यकीय | अ.जा. | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय उंडाळे, जि. सामान्य रुग्णालय, वाशिम 
सातारा 
५. । डॉ. विलास त्र्यबंक सोनोने, वैद्यकीय | भ.ज.-ब । वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, अकोला मुर्तीजापूर, जि. अकोला 
६. | डॉ. सुधीर तुळशीराम पोहरेगावकर, वैद्यकीय | अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, पाचोड, जि. पाचोड, जि. औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


शासन आदेशा 


देश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

७. | डॉ. बंडू वामन रामटेके, वैद्यकीय अधिकारी, | अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
सामान्य रुग्णालय, चंद्रपूर आरमोरी, जि. गडचिरोली 

८. | डॉ. अर्पणा पी. जोशी (रंजलकर), वैद्यकीय | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, औरंगाबाद गंगापुर, जि. औरंगाबाद 

९. |S. मधूकर दशरथ राठोड, वैद्यकोय | विजा-अ । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी स्त्री रुग्णालय, अकोला अकोट, जि. अकोला 

शि . | डॉ. कमलाकर गुलाबराव जावळे, वैद्यकीय | अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय ठाणे पवनी, जि. भंडारा 

षि १ । डॉ. (श्रीमती) स्वाती गोपाळराव पवार, | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय रहाता, चिखली, जि. बुलढाणा 
जि. अहमदनगर 

१२. | डॉ. (श्रीमती) अर्चना नामदेव ate, वैद्यकीय | भ.ज.-क । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, पुणे शिक्रापूर, जि. पुणे 

१३. | डॉ.(श्रीमती) वेशाली हनुमंतराव सातुरवार, | खुला | वैद्यकोय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मारेगांव, जि. यवतमाळ 

१४. । डॉ. श्रीकांत चंद्रकांत पाठक, वैद्यकीय | इमाव | dele अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय वांबोरी, जि. सेनगांव, जि. हिंगोली 
अहमदनगर 

१५. | डॉ. हेमलता पुरुषोत्तम मडावी (गेडाम), | अ.ज. | वैद्यकोय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, डागा रुग्णालय, नागपूर पारशिवनी, जि. नागपूर 

१६. | डॉ. (श्रीमती) सुनिला अरुण लेले (लाळे), | खुला | dele अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय कोंढाळी, जि. नागपूर 
औरंगाबाद 

१७. | डॉ. विक्रमसिग भाऊसाहेब कदम, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकोय अधिक्षक, कुटीर रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय इस्लामपूर, दारव्हा, जि. यवतमाळ 
जि. सांगली 

१८. | डॉ. महादेव विठवनाथराव चिंचोळे, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, बीड गेवराई, जि. बीड 

१९. । डॉ. संजय बळीराम राऊत, वैद्यकोय | इमाव | वैद्यकोय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 


अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, बीड 


केज, जि. बीड 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेशा 


देश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

२०. | डॉ. (श्रीमती) वंदना रामदास वसो, वैद्यकीय | इमाव | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), 
अधिकारी, जिल्हा स्री रुग्णालय, अकोला सामान्य रुग्णालय, अकोला 

२१. | डॉ. रमेश लक्ष्मण पवार, वैद्यकीय अधिकारी, | अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
विभागीय संदर्भ रुग्णालय, नाशिक गंगाखेड, जि. परभणी 

२२. | डॉ. अब्दुल नसीर अब्दुल बारी, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, नायगाव, जि. गोकुंदा, जि. नांदेड 
नांदेड 

२३. | डॉ. संजय गुलाबराव गाठे, वैद्यकीय| इमाव । अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा जिल्हा रुग्णालय, वर्धा 

२४. | डॉ. मंगलसिंग चामसिंग पावरा, वैद्यकीय | अ.ज. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार सिरोंचा, जि. गडचिरोली 

२५. | डॉ. दिलीप सुरजसिग मडावी, वैद्यकीय | अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, 
अधिकारी, डागा रुग्णालय, नागपूर पाटण सावंगी, जि. नागपूर. 

२६. | डॉ. दिनाजी देवबा खंदारे, वैद्यकीय | अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, परभणी अजिंठा, जि. औरंगाबाद 

२७. | डॉ. (श्रीमती) नयना भिमराव धुमाळे, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, फिरते नेत्रपथक, सामान्य कामठी, जि. नागपूर 
रुग्णालय, नागपूर 

२८. । डॉ. नागेश दत्ताराम लखमावार, वैद्यकीय | अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, नायगांव, जि. बिलोली, जि. नांदेड 
नांदेड 

२९. | डॉ. नागनाथ संग्रामअप्पा येमपल्ले, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल, जि. मालेगांव, जि. वाशिम 
रायगड 

३०. | डॉ. प्रशांत किशनराव वाडीकर, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, येरवडा रुग्णालय, पुणे बदनापूर, जि. जालना 

३१. | डॉ. Yad प्रल्हाद सुपे, वैद्यकीय अधिकारी, | इमाव | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), 
सामान्य रुग्णालय, जळगाव सामान्य रुग्णालय, चद्रपूर 

32. । डॉ. गंगाधर वैजनाथ काळे, वेद्यकौय| खुला | वैद्यकौय अधिक्षक ग्रामीण रुग्णालय, 


अधिकारी, स्त्री रुग्णालय, बसमत, जि. 
औरंगाबाद 


आखाडा बाळापूर जि. हिंगोली 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेशा 


देश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

33. | डॉ. कपीलदेव सहदेव पाटील, वेद्यकीय | इमाव | वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय शिरपूर, जि. वाशी, जि. उस्मानाबाद 
धुळे 

३४. | डॉ. सचिन मारुती विभूते, वैद्यकीय अधिकारी, | इमाव । वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालय, सातारा भामरागड, जि. गडचिरोली 

३५. | डॉ. भास्कर GR सोनारकर, वैद्यकीय | खुला | daly अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर वरोरा, जि. चंद्रपूर 

३६. | डॉ. (श्रीमती) प्रिती yore चौधरी, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, डागा रुग्णालय, नागपूर अष्टी, जि. वर्धा 

३७. | डॉ. (श्रीमती) सुनिता माधवराव बिराजदार, | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, सिंदखेड राजा, जि.बुलढाणा 
पुणे 

३८. । डॉ. अविनाश भाऊराव येळणे, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, गोंदिया नवेगांवबांध, जि. गोदिंया 

३९. | डॉ. Rrasiex शिवदास dais, वैद्यकीय | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड, जि. देगलूर, जि. नांदेड 
लातूर 

४०. | डॉ. विवेक पुरुषोत्तम बोदलकर, वैद्यकीय | खुला |। वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सावरल, लाखणी, जि. भंडारा 
जि. भंडारा 

४१. । डॉ.इस्माइळ कासम मुल्ला, वैद्यकीय | इमाव |। वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, कलेढोंड, नळदुर्ग, जि. जि. उस्मानाबाद 
सातारा 

82. | डॉ. आशिलाक yoda शिदे, वैद्यकीय | अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, मुरबाड, जि. नेकनूर, जि. बीड 
ठाणे 

83. । डॉ. आशिष महादेव लांडे, वैद्यकीय| इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, हिंगणघाट, देवळी, जि. वर्धा 
जि. वर्धा 

४४. | डॉ. संदिपकुमार मनोहर गजभिये, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 


अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, भंडारा 


साकोली, जि. भंडारा 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेशा 


देश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

४५. | डॉ. अजयकुमार भरत महिंद्रकर, वैद्यकीय | इमाव । वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) सामान्य 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर, रुग्णालय, STAR, जि. लातूर 
जि. लातूर 

vg. | डॉ. दिनेश शोषरावजी डवरे, वैद्यकीय। इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूर, काटोल, जि. नागपूर 
जि. अमरावती 

४७. | डॉ. लिलाबाई आनंदराव मदने, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, वडूज, जि. चार्मोशी, जि. गडचिरोली 
सातारा 

४८. | डॉ. (श्रीमती) रेखा Bara गजरालवार, | खुला | वैद्यकौय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, ठाणे धारणी, जि. अमरावती 

४९. । डॉ. नागेश उत्तमराव पवार, वैद्यकीय | खुला | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, सिंधुदुर्ग सामान्य रूग्णालय, उस्मानाबाद. 

५०. | डॉ. दत्तात्रय कालीदास बिराजदार, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, जळगाव अहमदपूर, जि. लातूर 

५१. | डॉ. चंद्रकांत दत्तात्रय चव्हाण, वैद्यकीय | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, gud आरोग्य व 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, केज, जि. मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई, जि. 
बीड बीड 

५२. | डॉ. सावनकुमार मारुती कळवकर, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर, शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर 
जि. लातूर 

५३. | डॉ. अंबादास महादेव देवमाने, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, मंचर, जि. राजुरा, जि. चंद्रपूर 
पुणे 

५४ |S waa गोवर्धन बादल, वैद्यकीय भज-ब | वैद्यकीय अधिकारी erathan, सामान्य 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, जालना रुग्णालय, जालना 

५५. | डा.(श्रीमती) अरुणा गंगाधर दहीफळे,  भज-ब । वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, अंबाजोगाई, जि. बीड 
केज, जि. बीड 

५६. | डॉ. wale विलास निरवणे, वैद्यकीय | खुला | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), 


अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, शहापूर, 
जि. ठाणे 


सामान्य रुग्णालय, अमरावती 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेशा 


देश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

yo. | डॉ. सदाशिव भानुदास राऊत, वैद्यकीय | इमाव । वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, बीड पाटोदा, जि. बीड 

५८. | डॉ. अभिजित महादेव खंदारे, वैद्यकीय | अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, वैजापूर, फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 
जि. औरंगाबाद 

५९. । डॉ. संतोष गणपती शाहाणे, वैद्यकीय | इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, बीड रायमोहा, जि. बीड 

६०. । डॉ. नागनंदा सुदामराव मगरे, वैद्यकीय | अ.जा. | वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, गिरणारे, जि. तेर, जि. उस्मानाबाद 
नाशिक 

६१. | डॉ. (श्रीमती) दर्शना विजयकुमार गणविर, | अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, भिवापूर, जि. नागपूर 
गडचिरोली 

६२. । डॉ. राहूल बबनराव टेकाडे, वैद्यकौय | इमाव । वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, आष्टी, जि. अष्टी, जि. बीड 
बीड 

६३. | डॉ. (श्रीमती) पल्लवी पुर्णचंद्र खेडीकर, | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, वर्धा सेलू, जि. वर्धा 

६४. | डॉ. सतिडशकुमार मधुकर Wah, वैद्यकीय | अ.ज. | अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तीजापूर, सामान्य रूग्णालय, गडचिरोली. 
जि. अकोला 

६५. | डॉ.(श्रीमती) स्मिता अर्जुनराव सरोदे, | खुला [dap अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद 

gg. । डॉ. सुरेद्रकुमार देवीदास ढोले, वेद्यकौय | खुला | वैद्यकोय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूर, अचलपूर, जि. अमरावती 
जि. अमरावती 

६७. । डॉ. सुरज नंदकिशोर वाणी, वैेद्यकौय | खुला | वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, मालाड पालांदूर, जि. भंडारा 
मालवणी, मुंबई 

६८. । डॉ. walt धनपाल तुरकर, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 


अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, गोंदिया 


सडक अर्जुनी, जि. wear 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेशा 


देश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

६९. । डॉ. (श्रीमती) सविता बाबासो aoa) इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
(बजबडे), वैद्यकीय अधिकारी, प्रादेशिक रीसोड, जि. वाशिम 
मनोरुग्णालय, ठाणे 

७०. | डॉ. (श्रीमती) प्रिती मधुकर इंगळे, वैद्यकीय | अ.जा. । वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय पुणे देसाईगंज, जि. गडचिरोली 

७१. | डॉ. नारायण लक्ष्मणराव भालेराव, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकोय अधिकारी (भिषक), सामान्य 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, हिंगोली रुग्णालय, हिंगोली 

७२. । डॉ. शरद मधुकर पाटील, वैद्यकीय | इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, चोपडा, जि. कामरगाव, जि. वाशिम 
जळगाव 

७३. । डॉ. रामदेव ओमप्रकाश वर्मा, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, अलिबाग, जि. चुरणी, जि. अमरावती 
रायगड 

oy. | डॉ. भिमराव फकीरराव दोडके, वैद्यकीय | इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड, जि. घनसावंगी, जि. जालना 
जालना, 

७५ । डॉ. भागवत शांकरराव भुसारी, वैद्यकीय | इमाव | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक (चि), 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा, बुलढाणा 

og. । डॉ. विजय देवजी वाकोडे, वैद्यकीय | अ.ज. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, जालना नेर, जि. जालना 

७७. | डॉ. (श्रीमती) क्रांती सुदंरराव राऊत, | इमाव । वैद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, पुणे ऐटापल्ली, जि. गडचिरोली 

७८. | डॉ. मनिपकुमार कृष्णाकूमार सिग, वैद्यकीय | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर भद्रावती, जि. चंद्रपूर 

७९. | डॉ. रवि नागोराव गांवडे, वैद्यकीय अधिकारी, । अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रूग्णालय, 
सामान्य रुग्णालय,वर्धा गडचिरोली. 

८०. । डॉ. राजेद्र कृषीनाथ गायके, वैद्यकीय | भज-क | deeply अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा मंठा, जि. जालना 

८१. । डॉ. सचिन पांडूरंग वासेकर, वैद्यकोय | अ.जा. । वैद्यकौोय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, 
अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा बुलढाणा 

८२. | डॉ. जीवनज्योती मारोतीराव ठक्करवाड, | अ.ज. | वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 


वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, 


मनोरा, जि. वाशिम 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 
अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 
मालाड मालवणी, मुंबई 

८३. | डॉ. नंदु चंद्रभान वनवे, वैद्यकोय अधिकारी, | भज-ड | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
उरो रुग्णालय औंध, पुणे घोडेगांव, जि. पुणे 

८४. | डॉ. eR निहार wma जियाउल्लाखा, | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, कुही, मुल, जि. चंद्रपूर 
जि. नागपूर 

८५. | डॉ. अविनाश गंगाधर मिनार, वैद्यकीय | प्राप्त । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, रामटेक, वडनेर, जि. वर्धा 
जि. नागपूर 

८६. । डॉ. आनंद बाजीराव गजभिये, वैद्यकीय | अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, आरमोरी, देवरी, जि. गोंदिया 
जि. नागपूर 

८७. | डॉ. उत्तम परसराम पाटील, वैद्यकीय | अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा, जि. मौदा, जि. नागपूर 
चंदपूर 

३. सदर पदोन्नती “जिल्हा शल्य चिकित्सक” या संवर्गातील पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार 

देण्यात येत आहे. 

४. मा. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील याचिका क्र. २७९७/२०१५ 


मध्ये दि. ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने मा. सवौच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केलेली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याअनुषंगाने सामान्य 
प्रशासन विभागाने दि. २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावी 
व अशी कार्यवाही करताना सेवाजेष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते 
दि. २५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अशा मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. 
त्यानुसार सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर सेवाजेष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


६. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. तसेच सदर पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


७. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधीळ नियम क्र. ११(१(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त 
करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर 
होऊन, त्याबाबतचा अहवाल उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई याना व शासनास 
सादर करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 


९. पदौन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत हजर 
व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे गृहीत 
धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांना देण्यात आलेला आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ काढून 
घेण्यात येईल. तसेच, पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३०/का-१२, दि. १२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणी 
संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यानी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
त्वरित कार्यमुक्त करावे. तसेच ते पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही 
याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहित कालमर्यादेत शासनास सादर करावा. 


१०. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१४०५२९२३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


e 
V | S h nN Uu d a S oon o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


p U Nn d | | k fa O 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe51895 


56b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae 


Ghodke जतक न्या नकोय ती 
Date: 2020.09.15 15:34:38 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व 
पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3०७/सेवा-२, दि.१५ सप्टेंबर, २०२० 


४. संचालक (१) आरोग्य सेवा, मुंबई 

५. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 

६. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (ad) 

९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११. अधीक्षक,स््री रुग्णालय (सवी 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१५. मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 

१७. प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्विय सहायक 

१८.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
२१. निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


